अर्जदार श्री. अर्णव गोस्वामी यांनी मा. उच्च 
न्यायालय,मुंबई येथे दाखल केलेल्या क्रिमिनल 
रिट पिटीशन एलडी-व्हीसी क्र.३७/२०२० (अर्णव 
गोस्वामी वि. महाराष्ट्र शासन) या न्याय प्रकरणात 
मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथे शासनाची बाजू 
प्रभावीपणे मांडण्याकरीता विशेष सरकारी 
अभियोक्ता म्हणून नियुक्‍त करण्यात आलेल्या 
सिनियर अँडव्होकेट श्री. कपिल सिब्बल व मा. 
सर्वोच्च न्यायालयातील महाराष्ट्र शासनाचे 
सरकारी वकील अँड. श्री. राहुल चिटणीस यांना 
व्यावसायिक फी मंजूर करण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एसपीपी-०८२०/प्र.क्र.१०४/पोल-१० 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
२ रा मजला, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक: १९ ऑक्टोबर, २०२० 


संदर्भ - (9) विधी व न्याय विभाग, शासन आदेश क्र. ५१/क्राईम.जन/२०२०/अ” शाखा. 
दिनांक ०८ सप्टेंबर, २०२० 
(२) वित्त विभाग,झासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१५/प्र.क्र.२१/२०१५/विनियम, 
दिनांक २९ जुले, २०१५ व १६ जून, २०१७. 


प्रस्तावना :- 

अर्जदार श्री. अर्णव गोस्वामी यांनी मा. उच्च न्यायालय,मुंबई येथे दाखल केलेल्या 
क्रिमिनल रिट पिटीशन एलडी-व्हीसी क्र. ३७/२०२० (अर्णव गोस्वामी वि. महाराष्ट्र शासन) या 
न्याय प्रकरणात मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथे शासनाची बाजू प्रभावीपणे मांडण्याकरीता विशेष 
सरकारी अभियोक्ता म्हणून सिनियर अँडव्होकेट श्री. कपिल सिब्बळ व मा. सर्वोच्च 
न्यायालयातील महाराष्ट्र शासनाचे सरकारी वकील sis. श्री. राहुल चिटणीस यांची नियुक्‍ती 
करण्यात आली असून त्यास संदर्भ क्र. १ वरील विधी व न्याय विभागाच्या दिनांक ०८.०९.२०२० 
च्या संदर्भान्वये कार्योत्तर मान्यता देण्यात आली आहे. यास्तव सिनियर अँडव्होकेट श्री. कपिल 
सिब्बल व मा. सर्वोच्च न्यायालयातील महाराष्ट्र शासनाचे सरकारी वकील अँड. श्री. राहुल 
चिटणीस यांना सदर प्रकरणी व्यावसायिक फी अदा करण्याची बाब शासन विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 

अर्जदार श्री. अर्णव गोस्वामी यांनी मा. उच्च न्यायालय,मुंबई येथे दाखल केलेल्या 
क्रिमिनल रिट पिटीशन एलडी-व्हीसी क्र. ३७/२०२० (अर्णव गोस्वामी वि. महाराष्ट्र शासन) या 
न्याय प्रकरणात मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथे शासनाची बाजू प्रभावीपणे मांडण्याकरीता विशेष 


area निर्णय क्रमांकः एसपीपी-०८२०/प्र.क्र.१०४/पोल-१० 


सरकारी अभियोक्ता म्हणून नियुक्‍त करण्यात आलेल्या सिनियर अडव्होकेट श्री. कपिल सिब्बल 
व मा. सर्वोच्च न्यायाळयातील महाराष्ट्र शासनाचे सरकारी वकील अँड. श्री. राहुल चिटणीस 
यांना पुढीलप्रमाणे व्यावसायिक फी अदा करण्यास झासनाची मंजुरी देण्यात येत आहे. 


१. सिनियर अँडव्होकेट श्री. कपिल सिब्बल यांना प्रत्येक सुनावणी उपस्थिती व सुनावणीपूर्वीची 
विचारविनिमय फी रु.१०,००,०००/- (रुपये दहा लाख फक्त) 

२. अँड. श्री. राहुल चिटणीस यांना प्रत्येक सुनावणी उपस्थिती व सुनावणीपूर्वीची 
विचारविनिमय फी रु.१,५०,०००/- (रुपये एक लाख पन्नास हजार फक्त) 


२. यासाठी येणारा खर्च या विभागाच्या मागणी क्र. बी-१, २०५५ पोलीस (१०८), राज्य 
मुख्यालय पोलीस (०२) (०१) हहर पोलीस आस्थापना - (२०५५ ००९७) २८ व्यावसायिक सेवा या 
लेखाशीर्षाखालील त्या त्या आर्थिक वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून मासिक निधी विवरणपत्रानुसार 
भागविण्यात यावा. 


३. सदर आदेश वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१५/प्र.क्र.२१/२०१५/विनियम, 
दिनांक २९ जुले, २०१५ व १६ जून, २०१७ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


8. सदर ana निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/"/"५/.॥॥0॥/99॥0॥9.9०/.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२०१०२०१६१६३९८७२९ 
असा आहे. हा seat डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


e igitally signed by Kishor Shyamrao Bhal 
DN: c=IN, nt Of Mah ht ‘Home Departi t, 
ishor hya IVA. essicose=sovos2 senenorsh 
2.5.4.20=a9c66c37cf4df25ecf07a096af23d69cb2e83d31 183e8f9d61d 
b36e6ca846c! 
serial INumber=94524ab889e2fa9e6bfeSe1 e5842688 1 bc36b968ffd0f4 
ha e fa (0 5ce2d4bd3ff527ded2, Kishor rao Bhal 
Date: 2020.10.20 16:18:05 +05'30' 


उप सचिव (fate), Te विभाग, महाराष्ट्र शासन 
प्रत:- 


१. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

२. विशेष पोलीस महानिरीक्षक (का. व सु.), पो.महा. कार्यालय, मुंबई. 

३. श्री. राहूल चिटणीस, सरकारी अभियोक्ता, सर्वोच्च न्यायालय,महाराष्ट्र सदन, 
कस्तुरबा गांधी मार्ग, नवी दिल्ली-१. 

४. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा) HERTS १ , मुंबई . 

५. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 

. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

. अँड.श्री. कपिल सिब्बल, ज्येष्ठ अधियोक्‍्ता, सर्वोच्च न्यायालय, नवी दिल्ली. 

. विधी व न्याय विभाग (अ शाखा), मंत्रालय, मुंबई. 

. निवड नस्ती (पोल-१०). 


“0 (२ G&G m™&M 


पृष्ठ २ पैकी २ 


